दिनांक २९ जानेवारी ते ०२ फ़ेब्रुवारी, २०२४ 
या कालावधीत नागपुर येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य व लघुनाट्य 
स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- १४२३/प्र.क्र.१०/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ जानेवारी, २०२४. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-१८/०३/ 
२०२२-२३/सीसीएससीएसबी, दिनांक ०६.१२.२०२३ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे/संगीत,नृत्य व 
लघुनाट्य/२०२३-२४, दि.१०.०१.२०२४ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२३-२४/६२, दि.१८.०१.२०२४ 
शासन निर्णय :- 
दिनांक २९ जानेवारी ते ०२ फ़ेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य व लघुनाट्य स्पर्धा २०२३-२४ 
मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई 
येथे दि. ०३ जानेवारी आणि ०५ जानेवारी, २०२४ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात 
आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या 
विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ 
विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा 
संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणार्‍या रु.६,१५,०००/- (अक्षरी रुपये सहा 
लाख पंधरा हजार फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक २२ ते २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक २९ जानेवारी ते २ फ़ेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी 
दिनांक १९ जानेवारी, 2028 FA) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय 
जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या 
अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक 
आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुलै, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २२ जानेवारी ते ०२ फ़ेब्रुवारी, २०२४ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व 
प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२३/प्र.क्र.१०/क्रीयुसे-२, 


असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२३१८०५३४५४२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 
D N YAN EF S H WAR DN: CN = DNYANESHWAR ASARAuI AVHAD, C = IN 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION AND 


ASARAJI AVHAD cfs 
Date: 2024.01.23 18:05:30 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्राळय,मुंबई. 

मानद महासचिव,सचिवाळय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवाळय जिमखान्यामार्फत) 
. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


eS (6. 0. “6 ( त द टर 


ww 
wo 0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ” (संगीत) 


दिनांक २९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य ब लघुनाट्य स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या संगीत संघाचे 


प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ.क्र. । कलाकाराचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
संगीत 
g श्री. संपदा सुहास दाते, यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, कालिना, 
सहायक रासायनिक विश्लेषक सांताक्रुझ, मुंबई. 
२ श्री. अरुण साळुंखे, सहाय्यक लेखाधिव सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण ठाणे, 
GOT मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे. 
३ श्री. विजय मा. नांदेकर, कक्ष अधिव सामन्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
डू श्रीमती ललिता भास्कर UTS, अलिबाग रायगड वस्तू व सेवा कर विभाग, 
राज्यकर अधिकारी नवी मुंबई. 
रि श्रीमती सारिका सूर्यकांत धुमाळ, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 
& श्री. विकास लक्ष्मण गव्हांदे, शिपाई उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 
७ श्री. योगेंद्र उध्दव केजळे, मुख्य अनुबादक व दुभाषी यांचे कार्यालय, मूळ 
ARS अनुवादक व दुभाषी शाखा, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 
८ श्रीमती प्रतिमा मंगेश कांदळगावकर, वस्तू ब सेवाकर विभाग, भाईंदर. 
राज्यकर अधिकारी 
९ श्री. बाळासाहेब ई. सावंत, अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१० | SH. अमोल पु. मोहोड, arise लिपीव उपआयुक्त, कौशल्य विकास, a 
उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, अमरावती. 
११  । श्रीमती श्रुती संदिप टोकेकर, पोलीस आयुक्‍त कार्यालय बृहन्मुंबई यांचे 
सहाय्यक लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
१२ | श्री. सुधीर बाबाजी पालांडे, कक्ष अधिव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर, नवी मुंबई. 
१३ | श्री. भरत गोपाळ लब्दे, कक्ष अधिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४ | श्री. राहुल दंगलराव पवार, निरीक्षक पार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बृहन्मुंबई, 
सास्मीरा रोड, वरळी, मुंबई. 
१५ | श्री. विश्राम श्री. कुलकर्णी, परिचर्या महाविद्यालय, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, 
अधिपरिचारक/ पाठ्य निर्देशक (प्रतिनियुक्‍त) । भायखळा, मुंबई — ४०० ००८. 
१६ श्री. राजेश स. मांजरेकर, कक्ष अधिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 


विवरणपत्र “ब” (संगीत) 


दिनांक २९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित करण्यात येणा-या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य ब लघुनाट्य स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या संगीत 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


र) े 
दोन परिक्षकांचे मानधन व प्रवासखर्च. 


१ तबला, 
साहित्यांसह मानधन. 
निवड चाचणीसाठी रंगमंच ब आरनव्यवस्था यावरील खच. 


का 
५ दिवस SAAT STATA बादकाचे मानधन. (रु.१५०० x ५) 
a 


2) रंगभूषा स 


महिला कलाकारांसाठी ५ साड्या ब ५ ब्लाऊज प्रत्येकी रु. ३०००/- प्रमाणे. (केद्र 
शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक संघाने गणवेशासह उपस्थित असणे आवश्यक आहे.) 


रु. ३०००/- प्रमाणे. (केद्र 


A 


श्री. प्रकाश देवरुखकर, तबला वादक हे महाराष्ट्र शासनाच्या समूहास साथसंगत 
करणार असून त्यांना नागपूर, महाराष्ट्र येथे दिनांक २९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी, २०२४ 
या कालावधीत उपस्थित असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना जाण्या-येण्याचा 


धा नागपूर येथे एक 

हार्मोनियम वादक म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या समूहास साथसंगत करणार असल्याने 
त्यांना नागपूर येथे दिनांक २९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत 

उपस्थित असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना जाण्या-येण्याचा प्रवास खर्च, मानधन/ 
भोजनावरील खर्च. 


७ 
'एकूण रुपये :- (SUH लाख अडुुयाण्णव हजार फक्त) 


हता 
= 


विवरणपत्र-क (संगीत) 


दिनांक २९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य ब लघुनाट्य स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणा-या महाराष्ट्र शासनाच्या 
संगीत संघाची निवड करण्यासाठी दि. ३ जानेवारी, २०२४ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 
कर्मचारी कलाकारांची नावे विवरणपत्र. 


अ.क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग /कार्यालय 
१ श्री. सुधीर बाबूराव तांबे, राज्यकर अधिव वस्तू ब सेवा विभाग, रायगड विभाग, कोकण भवन, 
बेलापूर, नवी मुंबई. 

२ श्री. सूर्यकांत निवृत्ती मगरे, प्रयोगशाहा तंत्रज्ञ । गो.ते. रुग्णालय, मुंबई- ४०० ००१. 

3 श्रीमती स्नेहल बाबूराव चव्हाण, ३ विशेष पोलीस महानिरिक्षक, अमरावती परिक्षेत्र 
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक अमरावती. 

¥ | डॉ. स्मिता बा. देसाई, कक्ष अधिव शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

ण पौ. मेघमाला नंदकिशोर पांडकर, कोकण भवन, २रा मजला, सोबोडी बेलापूर, 
राज्यकर अधिकारी नवी मुंबई. 

द पो. प्रणाली प्रमोद तांबे, वरीष्ठ लिपिक संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७  । श्रीमती सारिका सूर्यकांत धुमाळ, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निम्मश्रेणी लघुलेखक 

८ | कु. धनश्री भगवान गायकवाड, न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, हंस 
वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यक भुग्रा मार्ग, सांताक्रुझ, मुंबई. 

g श्री. रवि भगवान पवार, कक्ष अधिव उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 

१० | श्री. माधव रामराव सुर्यवंशी, उप प्रा.प. कार्यालय, पेण. 
सहा. प्रा.प. अधिकारी 

१९१ | att. विकास ल. गव्हांदे, शिप उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 

१२ | श्री. बिपिन कृ. धामणस्कर, विद्युत-नि-यांत्रिक | गो.ते. रुग्णालय, मुंबई- ४०० ००१. 

१३ | श्री. ज्ञानदेव धोंडू धांडे, महसूल सहायक पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) ल.चि.का. eT 

कार्यालय, नांदेड. 

१४ | श्रीमती प्रिया मंगेश बनसोडे, टंकलेखक मा. नगर दिवाणी आणि सत्र न्यायालय, फोर्ट, मुंबई. 

१५ | श्री. विजय बाबुराव कांबळे, पंचायत समिती नायगांव, जिल्हा नांदेड 
ARS सहायक लेखा 

१६ । श्री. विकास गजानन कुचेकर, कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग क्र.२, स्वारगेट पुणे. 
उपकार्यकारी अभियंता 

१७ | श्री. योगेंद्र उध्दव केजळे, मुख्य अनुवादक व दुभाषी यांचे कार्यालय, मूळ शाखा, 
ARS अनुबादक व दुभाषी मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१८  । श्री. अजीम द. राज, बाहन चालक क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 

१९ । श्रीमती संगिता एम. जगताप, क्रोडा व युवक सेवा, जिल्हा HIST अधिकारी, सातारा. 
तालुका क्रोडा अधिकारी 

२० | श्रीमती कनिका रणजीत जाधव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
ARS स्वीय सहाय्यक 

२१ | श्रीमती ललिता भास्कर रेंगडे, अलिबाग रायगड वस्तू ब सेवा कर विभाग, नवी मुंबई. 
राज्यकर अधिकारी 

२२ | श्री. शाम अण्णाराव हिंगे, विशेष अधिक्षक । कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विभाग 


महामंडळ, पुणे - ११. 


२३ । श्रोमती प्रतिमा मंगेश कांदळगावकर, वस्तू ब सेवाकर विभाग, भाईंदर. 
राज्यकर अधिकारी 
२४ । श्री. सचिन प्रकाश कांबळे, कनिष्ठ लेखापाल | संचालनालय लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
२५ | श्रीमती श्रुती संदिप टोकेकर, पोलीस आयुक्‍त कार्यालय बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय, 
सहाय्यक लेखा अधिकारी मुंबई. 
२६ | stadt मिना सोलापूरे, अ.का. धकारी कार्यालय, नांदेड. 
२७ | श्रीमती संगीता गणेश जोशी, उपसंचालक । संचालनालय, लेखा व कोषागारे, , मुंबई. 
२८ | श्री. रावसाहेब जाधव, तंत्र अधिव वभागीय कृषि सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे. 
२९ । श्री. संजय पांडुरंग सुर्यवंशी, वभागीय कृषि सह संचालक, कोकण विभाग, ठाणे. 
स.प्रशासकीय अधिकारी 
३० | श्रोमती ममता के. पावसकर, अनुरेखक मा. कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र 
जीवनप्राधिकरण विभाग, ठाणे (प) 
३१ | श्रीमती उषा जितेंद्र धनु, वरिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय, एकात्मीकृत घटक 
(सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
३२ | श्री. सुनिल इंगळे, छायाचित्रकार ग्रॅण्ड मेडिकल कॉलेज, सर ज.जी. समूह रुग्णालय, मुंबई. 
३३ | श्री. विजय मा. नांदेकर, कक्ष अधिव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३४ | श्रीमती अश्‍विनी खरात, लिपिक माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३५ । श्री. प्रविण शिशुपाल, कक्ष अधिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३६ | श्री. भरत गोपाळ लब्दे, कक्ष अधिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३७ | श्री. राहुल दंगलराव पवार, निरीक्षव पार्बजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बृहन्मुंबई, TSH 
इमारत, वरळी, मुंबई. 
३८ । श्री. बाळासाहेब सुखदेवराव खडे, शिप मा. धर्मादाय आयुक्‍त मुख्यालय, मुंबई, सास्मीरा रोड, 
बरळो, मुंबई. 
३९ | श्री. अरुण शांताराम साळुंखे, सहा. सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, ठाणे जिल्हाधिकारी 
लेखाधिकारी कार्यालय, ठाणे (प) 
४० | श्री. दिवाकर बा. माहिते, जावक शासन, मुद्रण व लेखन सामग्री, TARTS, मुंबई. 
४१ । श्री. संपदा सुहास दाते, सहायक रासायनिक । न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, कालिना, 
विश्लेषक सांताक्रुझ, मुंबई. 
४२ | श्री. गणेश वि. शेलार, सहा. कक्ष अधिव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर, नवी मुंबई. 
४३ । श्री.अभिजीत बाबासो.काटे, लिपिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय(२.1'.0) बोरीवली, मुंब 
टंकलेखक 
४४ | श्री. सुधीर बाबाजी पालांडे, कक्ष अधिव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर, नवी मुंबई. 
४५ | श्री. अशोक दिलीप पारखे, राज्यकर निरीक्षक | वस्तू ब सेबाकर विभाग, छ. संभाजी नगर. 
४६ | श्री. बाळासाहेब सावंत, अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४७ | श्री. राजेश मांजरेकर, सहा. कक्ष अधिव सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४८ | श्री. अमोल पु. मोहोड, atts लिपीव उपआयुक्त, कौशल्य विकास, व उद्योजकता, 
विभागीय आयुक्तालय, अमरावती. 
४९ | श्री. दत्ता सो. जाधव, वरोष्ठ लिपीक उपआयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, 
विभागीय आयुक्तालय, छत्रपती संभाजी नगर. 
५० | श्री. संदीप सिध्दार्थ कांबळे, शिधावाटप नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, पुरवठा, मुंबई. 
निरीक्षक 
५१ | श्री. विश्राम श्रो. कुलकणी परिचर्या महाविद्यालय, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, 


अधिपरिचारक/ पाठ्य निर्देशक (प्रतिनियुक्‍त) 


भायखळा, मुंबई -- ४०० ००८. 


विवरणपत्र “अ” (नृत्य) 


दिनांक २९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य ब लघुनाट्य स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या नृत्य संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ.क्र. | कलाकाराचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
नृत्य 

श्रीमती संपदा सुहास दाते, न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळ 

सहा. रासायनिक विश्लेषक संचालनालय, कालिना, सांताक्रुझ, मुंबई. 

कु. वर्षा नानासाहेब रोठे, लिपिक टंकलेखक | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

श्री. उमेश सहदेव कांबळे, लिपिक-टंकलेखक | महसुल व वन विभाग मंत्रालय, मुंब 

कु. मनाली सुभाष तानवडे, शिप नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, 
मुंबई. 

श्रीमती तेजस मनवर, वासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

ARS लेखापाल 

श्रीमती तृप्ती शशिकांत पाटील, वभागीय कृषि सहसंचालक, कोकण विभाग, 

वरिष्ठ लिपीक ठाणे. 

कु. नम्रता कृष्णा चोगले, हमाल मा. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, फोर्ट, मुंबई. 

श्री. प्रसाद सदानंद पवार, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहा. कक्ष अधिकारी 

श्री. विशाल प्रकाश जाधव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, 

सहा. कक्ष अधिकारी मुंबई. 

श्रो.अमोल अशोक कांबळे, राज्यकर सहआयुक्‍्तांचे कार्यालय, वस्तु ब सेवाकर 

राज्यकर निरिक्षक भवन, कोल्हापूर. 

श्रीमती कनिका र. जाधव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

ARTS स्वीय सहाय्यक (व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र “ब” (नृत्य) 


दिनांक २९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य ब लघुनाट्य स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या नृत्य संघासाठी 
होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


TTA खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित व 
फॅक्स, पेपर्स, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्च . 


२) ०) 0 


याया सदस्याना 


an 
र 
a प्प्धित भाग घेण्यासाठी येणारा ख P| 
एकल नृत्य व समूह नृत्यासाठी कपडे इत्यादीचे ११ दिवसांचे भाडे (रु.७०० प्रती दिन) ७७००० 
(खेळाडू १०५११,रु.७००) 
२ । रंगभूषा साहित्यासाठी येणारा खर्चे. 

रु. ३०००/- प्रमाणे. (केद्र 

उपस्थित असणे आवश्यक आहे.) 


अखिल भारतीय सेवा at नव येथे एक अश 

सदस्य श्री. सुमीत कदम, कोरीओग्राफर हे महाराष्ट्र शासनाच्या नृत्य समूहास दिग्दर्शन 

करणार असून त्यांना नागपूर,महाराष्ट्र येथे दिनांक २९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी, २०२४ 

या कालावधीत उपस्थित असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना जाण्या-येण्याचा 

प्रवास मानधन/ भोजनाबरील खर्च. 

'एकूण रुपये :- (रु. एक लाख त्रेपन्न हजार सातशे पन्नास फक्त) १,५३,७५०/- 


fo 


विवरणपत्र - क (नृत्य) 


दिनांक २९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य ब लघुनाट्य स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
नृत्य संघाची निवड करण्यासाठी दि. ३ जानेवारी, २०२४ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 


कर्मचारी कलाकारांची नावे विवरणपत्र. 
अ.क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/कार्यालय 
श्री. उमेश सहदेव कांबळे, लिपिक-टंकलेखक  । महसुल व वन विभाग मंत्रालय, मुंब 
२ | श्रीमती तेजस मनवर, वरिष्ठ लेखापाल वासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३ | कु. मनिषा अनिल पाटील, तालुका कृषी अधिकारी | जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी कार्यालय, 
भंडारा 
४  । श्रीमती कविता शिवलाल चव्हाण, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, 
टिप्पणी सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई. 
ष्‌ श्री.अमोल अशोक कांबळे, राज्यकर निरिक्षक  । राज्यकर सहआयुक्‍्तांचे कार्यालय, वस्तु व 
सेवाकर भवन, कोल्हापूर. 
& श्रीमती वर्षाली नितिन घाडगे, अधिपरिचारिका श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोप 
रुग्णालय, सोलापूर. 
७  । श्री सुरेश सिताराम ठाकरे,लिपिक पमादेशक रा.रा.पो. बल गट.११, नवी मुंब 
८ श्रीमती सारिका श्रीराम सिंगनजुडे, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंब 
लिपिक-टंकलेखक 
९ श्रीमती अश्‍विनी अमोल येवले, लिपिक- शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंब 
टंकलेखक 
१० | सो. रंजना श्रीराम भिसे, जि.प. शिक्षिका,जि. जि.प.शाळा डेहणे, तळईप 
पालघर 
११ | STL. प्रसाद सदानंद पवार, सहा. कक्ष अधिकारी  । जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२ | श्री. संदीप सिध्दार्थ कांबळे, शिधावाटप निरीक्षक | नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी 
पुरवठा, मुंबई. 
१३ । कु. मनाली सुभाष तानवडे, शिप नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी 
पुरवठा, मुंबई. 
१४ । कु. धनश्री भगवान गायकवाड, न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळ 
वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यक संचालनालय, कालिना, सांताक्रुझ, मुंबई. 
१५ | श्रीमती सोनाली ज. सोनार, मोटार वाहन निरिक्षक | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, Aas (A) 
१६ । श्रीमती सविता एम. सुरकर, लिपिक टंकलेखक । सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७ | श्रीमती कल्पना हिम्मतराव घोडे, कृषि सहाय्यक । तालुका कृषि अधिकारी, ता. खेड, जिल्हा - पुणे. 
१८ । श्रीमती ह॒दवी हेमंत शिंदे, लिपिक टंकलेखिका  । मा. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, फोर्ट, मुंबई. 
१९ | श्रोमती रत्ना हिरामण गुरचले, वरिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियंता, बहुमजली इम 
बांधकाम विभाग, चेंबूर, मुंबई. 
२० | कु. वर्षा नानासाहेब रोठे, लिपिक टंकलेखक गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१ श्री. लक्ष्मीकांत रमेश नाईक, लिपिक टंकलेखक । सचिव (वि.सु.) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२ | श्री. विशाल प्रकाश जाधव, सहा. कक्ष अधिव इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
२३ | श्रीमती तृप्ती शशिकांत पाटील, वरिष्ठ लिपीव वभागीय कृषि सहसंचालक, कोकण विभाग, 
ठाणे. 
२४ | श्रीमती ममता के. पावसकर, अनुरेखक कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवनप्राधिकरण 


बिभाग, ठाणे (प) 


२५ | श्रीमती प्रियंका दे. ठाकरे, लिपिक टंकलेखक मा. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, फोर्ट, मुंबई. 
२६ | कु. नग्नता कृष्णा चोगले, हमाल मा. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, फोर्ट, मुंबई. 
२७ _| श्रीमती सुजाता विकास कोल्हे, कनिष्ठ लेखापाल | संचालनालय लेखा व कोषागारे, मुंबई. | 

२८ | श्रीमती अपर्णा वि. जाधव, सहा. कक्ष अधिव वधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९ । श्रीमती संपदा सुहास दाते, न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 

सहाय्यक रासायनिक विश्लेषक कालिना, सांताक्रुझ, मुंबई. 

३० _ | श्री. प्रशांत लक्ष्मण कांबळे, कनिष्ठ लेखापाल | संचालनालय लेखा व कोषागारे, as. 

३१ | Sit. दत्ता सो. जाधव, antes लिपीव उपआयुक्त, कौशल्य विकास, a 
उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, छत्रपती 
संभाजी नगर. 

३२ | श्रीमती मंगल संदीप नाखवा, कक्ष अधिव पार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


विवरणपत्र “अ” (लघुनाट्य) 


दिनांक २९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य ब लघुनाट्य स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या लघुनाट्य 


संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | कलाकाराचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
नाट्य 
१ | at. अरविंद तु. शेटे, अवर सचिव गृह निर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२ | श्री. शाम अण्णाराव हिंगे, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे बिकास 
विशेष अधीक्षक महामंडळ, पुणे. 
३ | श्रीमती मंगल सं. नाखवा, पार्बजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी 
४ | श्रीमती शिल्पा स. कवळे, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी 
५ | श्रीमती ललिता भास्कर रेंगडे, ART ब सेवाकर विभाग, अलिबाग, रायगड, कोकण 
राज्यकर अधिकारी भवन, नवी मुंबई. 
६ | श्री. रमेश जगदेवराव पतंगे, पीण रुग्णालय, उमरी, जिल्हा - नांदेड. 
औषध निर्माण अधिकारी 
७ | श्री. अदिनाथ गं. शिरसाठ, निरीक्षव पार्बजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, FAT. मुंबई. 
८ | श्री. प्रल्हाद आत्माराम चिगळे, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वाशी, नवी मुंबई. 
मोटार वाहन निरिक्षक (परिवहन विभाग) 
९ | श्री. अजित गजानन शिंदे, उपनियंत्रक शिधावाटप, 'अ* परिमंडळ, परळ, मुंबई. 
सहाय्यक शिधावाटप अधिकारी (तपा) 
१० | श्रीमती ममता के. पावसकर, अनुरेखक । कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, 
ठाणे (प) 
११ । श्री. यतिन दत्तारम तोसकर, सहाय्यक  । मा. लोक आयुक्‍त आणि उपलोक आयुक्त कार्यालय, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
१२ श्री. सुनिल सखाराम इंगळे, छायाचित्रकार | ग्रॅण्ड मेडिकल कॉलेज, सर ज.जी. समूह रुग्णालय, 
मुंबई. 
१३ | श्री. दत्ता सोनेराव जाधव, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, विभागीय 
वरिष्ठ लिपिक आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 
१४ | श्रीमती प्रियांका दे. ठाकरे, मा. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
१५ | श्री. दिवाकर मोहिते, जावक शासन मुद्रण व लेखन सामग्री, TARTS, मुंबई. 


विवरणपत्र “ब” (लघुनाट्य) 


दिनांक २९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य ब लघुनाट्य स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या लघुनाट्य 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


स्पर्धेमध्ये ae भाग घेण्याकरिता आमंत्रित व 
फॅक्स, पेपर्स, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्च . 


a 
Lo 
र 


AO 
— 


'एकूण रुपये :- (रु. दोन लाख त्रेसष्ट हजार दोनशे पन्नास फक्त) २,६३,२५०/- 


re) 


क) 
[= 


विवरणपत्र - क (लघुनाट्य) 


दिनांक २९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा संगीत, नृत्य ब लघुनाट्य स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या लघुनाट्य संघाची 
निवड करण्यासाठी दि. ५ जानेवारी, २०२४ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी कलाकारांची 
नावे विवरणपत्र. 


अ.क्र. कलाकाराचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
नाट्य 
रि श्री. प्रबुध्द छ. अंभोरे, वरिष्ठ लिपिक मा. धर्मादाय आयकत कार्यालय, सासमीरा रोड, वरळी, 
मुंबई. 
२ श्री. रमेश ज. पतंगे, औषध निर्माण अधिकारी  । ग्रामोण रुग्णालय, उमरी, जिल्हा - नांदेड. 
श्री. दत्ता सोनेराव जाधव, वरिष्ठ लिपिक कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, विभागीय 
आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 
डं श्री. यतिन दत्ताराम तोसकर, सहाय्यक मा. लोक आयुक्‍त आणि उपलोक आयुक्‍त कार्यालय, 
नविन प्रशासकोय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
ष्‌ श्री. अजित गजानन शिंदे, उपनियंत्रक शिधावाटप, *अ* परिमंडळ, परळ, मुंबई. 
सहाय्यक शिधावाटप अधिकारी (तपा) 
& श्री. प्रकाश रमाकांत महाडेश्‍वर, तलाठ तहसिलदार कार्यालय, कागल, ता. कागल, जि.कोल्हापूर 
७ श्री. पांडुरंग इ. खरात, लिपिक टंकलेखक सावंजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बृ.मुं.वि. मुंबई. 
८ श्री. अदिनाथ गं. शिरसाठ, निरीक्षक सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बृ.मुं.वि. मुंबई. 
९ श्रीमती ते. मनवर, वरिष्ठ लेखापाल वासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१० श्रीमती शिल्पा स. कवळे, कार्यासन अधिव मा. नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११ श्रीमती प्रियांका दे. ठाकरे, लिपिक टंकलेखक  । मा. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 


१२ श्री. दिवाकर बाळाराम मोहिते, जावक शासन मुद्रण ब लेखसामग्री संचालनालय, , मुंबई. 


१३ श्रीमती प्रिया मंगेश बनसोडे, लिपिक टंकलेखक | मा. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 


शड श्रीमती कनिका र. जाधव, वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१५ श्रीमती ललिता भास्कर UTS, राज्यकर अधिकारी | वस्तू ब सेवाकर विभाग, अलिबाग, रायगड, कोकणभवन, 


नवी मुंबई. 
१६ | श्री. प्रल्हाद आत्माराम चिगळे, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वाशी, नवी मुंबई. 
मोटार वाहन निरिक्षक (परिबहन विभाग) 
१७ । श्री. शाम अण्णाराव हिंगे, विशेष अधीक्षक कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळ, पुणे. 
१८ श्री. प्रतिक विजयकुमार बेलोसे, लिपिक कार्यकारी अभियंता, माहिती व्यवस्थापन व प्रशिक्षण 


विकास, मंत्रालय, मुंबई. 


१९ श्रीमती देवयानी नगरकर, कॉम्प्युटर प्रोग्राम व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई -१. 


२० | श्रीमती अनुया सावंत, लघुलेखक जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१ श्री. विकास लक्ष्मण गव्हांदे, शिप मा. उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 

२२ | श्री. संदीप यादव, शिप मा. उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 

२३ श्री. अरविद तु. शेटे, अवर सचिव गृह निर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४ | श्रीमती एम.के. पावसकर, अनुरेखक मा. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
विभाग, ठाणे (प) 


२५ | श्रीमती मंगल सं. नाखवा, कक्ष अधिव पार्बजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


DNYANESHWAR ASARAG]_ माध व ASARAJAVHAD, CLIN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
AVHAD Date: 2024.01.23 18:05:48 +05'30' 


( ज्ञानेश्‍वर आव्हाड ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


